वितरण आदेश क्रमांक: १ 

कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 

सन २०२४-२०२५ 
१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन २०२४- 
२५ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या 
(Untied Grants) पहिल्या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: ०७ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा: 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०९/०३/२०२० 

शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२८/०४/२०२० 

शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२५/०९/२०२० 

शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.२६/०६/२०२० 

५. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०४/१२/२०२० 

६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/०८/२०२० 

७. पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र. ॥॥११०१५/१६०/२०२१ FD, 
दि.१२/१०/२०२२ 

८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.5.९०.७.११०५/१५०/२०२० - FD दि.२६/१०/२०२२ 

९. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्रक्र.5१५(४ FC-XV/FCD/2020-2Y दि.२४.०७.२०२४ 


०८ “७ AD OO 


प्रस्तावना: 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२४-२५ च्या अबंधित निधीच्या (Untied Grants) 
पहिल्या हप्त्यापोटी रू. ६४७.७६६७ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे वित्त मंत्रालय, भारत 
सरकार यांच्या संदर्भ क्र. ९ येथील वितरण आदेशान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५व्या केंद्रीय वित्त 
आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव झासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय 
घेतला आहे. 
शासन निर्णय : 

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या 
(Untied Grants) स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्र शासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू. 
६४७.७६६७ कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
राज्यातील ग्रामीण स्थनिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या 
तिन्ही स्तरांसाठी) अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६२८ / २५१५२६४६ / २५१५२६६४) वितरित 
करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांना विवरणपत्र अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर) वितरीत करण्यात येत 
आहे. सदर निधी पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये 
अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने 
कोषागारात देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ICicl बँकेतील खात्यात 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी 
ग्रामविकास विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ।010। बँकेतील खात्यात निधी जमा 
करणे आवश्यक आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्तमंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक १४.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांचे (Oprational Guidelines) पालन करणे आवश्‍यक आहे. तसेच वित्त मंत्रालय (व्यय), केंद्रीय 
वित्त आयोग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. F1S(4)FC-XV/FCD/2020-25 दि.०१/१२/२०२३ आणि 
पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र H.M-19094/9§9/2020-FD, दि.०७/०६/२०२२ 
अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरावर म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत 
समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ 
व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही. सध्या राज्यात २६ जिल्हा परिषदा, २८९ 
पंचायत समिती आणि ८१२ ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. अशा या सर्व ग्रामीण स्थानिक 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


स्वराज्य संस्थांना या आदेशाद्वारे १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या सन २०२४-२५ च्या अबंधित 
निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


५. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या Aesth सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच अबंधित निधीतून (Untied Grants) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्‍त 
मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत 
विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील 
सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्ळेषण करून गावाच्या गरजांची 
निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा (Untied Grants) TAT 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक 
गरजेनुसार (Location Specific felt needs) आवश्यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या बाह्य संस्थांकडून करण्यात 
येणाऱ्या लेखा परिक्षणासाठी करू शकतात. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, 
नवी दिल्ली यांच्या दि.१४.७.२०२१ आणि दि. ११.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार 
सदर निधीतून माहे ऑक्टोबर-२०२४ अखेर पर्यंत किमान ५० टक्के खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% 
खर्च झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर माहे ऑक्टोबर-२०२४ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च 
करणे आवश्‍यक आहे. 


९. या शासन निर्णयान्वये सन २०२४-२५ च्या अबंधित निधीचे वितरण ८ जिल्हापरिषद, ६२ 
पंचायत समिती आणि २७०६० ग्रामपंचायती यांना करण्यात येणार आहे. सदर शासन निर्णय निर्गमित 
केल्याच्या दिवशीच जिल्हानिहाय निधी बीम्सप्रणाळीवर वितरीत करण्यात येणार आहे. हा शासन 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासुन कोषागारात देयके सादर करुन पाच कार्यालयीन दिवसात 
हा निधी पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती यांच्या बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य आहे. जिल्हा 
परिषदांचा निधी ग्रामविकास विभागाकडुन त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. 


१०. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२४-२५ च्या अबंधित निधीच्या (Untied Grants) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या 
वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाळी करण्यात आलेल्या सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९६ - जिल्हा 
परिषदांना/जिल्हा स्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००), (००) (१०) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हापरिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास 
योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने, (मुलभूत/बेसिकग्रॅट) (२५१५२६२८), ३१- सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (रू.१२.९४ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९७- पंचायत 
समितीना सहाय्य, (००), (००) (०३) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने, (मुलळभूत/बेसिकग्रॅट) (२५१५२६४६), ३१ - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (रू.१३.४७ कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९८- 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००),(००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने, (मुलभूत/बेसिकग्रॅट) (२५१५२६६४), ३१-सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (रू.६२१.३५६७ कोटी) 


११. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 
(२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येने गुणीले असता त्या 
ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या 
ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे 
अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ 
उपलब्ध करून द्याव्यात. 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


१३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४/२०२४ 
वित्त आयोग कक्ष, दिनांक ३१/०७/२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय 
महाराष्ट्रशासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक क्र. २०२४०८०५१२०४०६१७२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 


RAJESH Brennen alae 
PRABHAKAR steer 
BHOIR ee 
(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत - प्रपत्र अ 
प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन )यांचे सचिव 


५. मा.मंत्री (ग्रा.विव पं.रा.) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 

७. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 

८. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

९. मा. प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 

१३. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

१४. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (सर्व विभाग) 

१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१८. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

१९. सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प- १७ / वित्त आयोगकक्ष.) 

२२. निवड नस्ती का.वित्त-४,ग्रा मविकास विभाग, मुंबई.०१ 


— 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


प्रपत्र- अ 


अबंधित निधी 
वितरण SISA क्र.१ क्रमांक:पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४, दिनांक : ०७.०८.२०२४ 
(रक्‍कम रूपयांत) 
| ee | tee | ce | ae [ee eee | 
ee नाव ४२ य बाक) २५१५२६६४) २५१५२६४६) २५१५२६२८) : 
pal २ 2 | 8 | षु ६ | 8 | ८ 
१ | ठाणे भिवंडी १२० ४५१५४००० 
मुरबाड १२२ १७३५९००० 
शहापूर १०४ ३१११३००० 
कल्याण ४१ ११४०८००० 
अंबरनाथ २८ ७९०८००० 
एकूण ४१५ ११२९४२००० ११२९४२००० 
२ | पालघर डहाणू ८५ ३६८७४००० ४४७२००० १९८४२००० 
जव्हार पठ १३४३२००० १७०४००० 
मोखाडा २७ ७६७०००० १०१२००० 
पालघर १३२ ५०४८४००० ६००५००० 
तलासरी २१ १४२६५००० १६८३००० 
वसई ३१ ११३९४००० १३५६००० 
विक्रमगड ४२ १३७६३००० १६९९००० 
वाडा ८४ १६८६७००० २१४०००० 
एकूण ४७२ १६४७४९००० २००७१००० १९८४२००० | २०४६६२००० 
३ | रायगड अलिबाग ३० १०५०६००० 
पेन ५१ १२६४४००० 
पनवेल ५५ १६९१२००० 
उरण ३० ११९८७००० 
कर्जत ३१ १०७८०००० 
खालापूर ४० १२१७२००० 
सुधागड २७ ४६७४००० 
पाली 
रोहा ३७ १०६८९००० 
मुरुड १९ ४७०३००० 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


व | | we ती काक 
७ तात समिती | ग्रामपंचायती | _,१५२६६४॥ | २५१५२६४६ | २५१५२६२८) ह 
तळा 9 १२५४००० 
माणगाव ५३ १०७९७००० 
महाड १०५ १०२०९००० 
म्हसळा २९ ३६४६००० 
श्रीवर्धन २७ ४१६५००० 
पोलादपूर ४२ ४१४२००० 
एकूण | ५८३ १२९२८०००० १२९२८०००० 
४ । रत्नागिरी | मंडणगड ४९ ६१३५००० 
दापोली १०६ १७०४५००० 
खेड ११४ १७२४७००० 
चिपळूण १३० २३४६९००० 
गुहागर ६६ १२१४९००० 
संगमेश्वर १२६ १९४६४००० 
रत्नागिरी ९४ २५४९३००० 
लांजा ६० ९२९३००० 
राजापूर १०१ १६३६४००० 
एकूण| ८४६ १४६६५९००० १४६६५९००० 
५ | सिंधुदूर्ग दोडामार्ग 3६ ४८३५००० 
सावंतवाडी ६३ १२९६२००० 
वेंगुर्ला २९ ७५९७००० 
कुडाळ ६८ १४४३४००० 
मालवण ६५ ९७६४००० 
कणकवली ६३ १२३३४००० 
देवगड ७२ ११०१५००० 
वैभववाडी ३४ ४३५५००० 
एकूण ४३० ७७२९६००० ७७२९६००० 
६ | नाशिक बागळाण १३० ३५१४७००० 
चांदवड ९० २२०६३००० 
देवळा ४१ १३६६९००० 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


जिल्हा र ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
परिषदेचे nee San (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव समिती | आमपंचायती | «१५२६६४४ | २५१५२६४६ | _२५१५२६२८) 
दिंडोरी १२१ ३१२३२००० 
इगतपुरी ९३ २२५४७००० 
कळवण ८६ १९६४६००० 
मालेगाव १२५ ३८४०२००० 
नांदगाव ८८ १९३०५००० 
नाशिक ६६ २१२५४००० 
निफाड ११८ ४३९१०००० 
पेठ ७३ ११८४१००० 
सिन्नर ११४ २९४६२००० 
सुरगाणा ६१ १७७७७००० 
त्रंबकेश्वर ७३ १४०४३००० 
येवला ८७ २२७८९००० 
एकूण १३६६ ३६३०८७००० ३६३०८७००० 
धुळे धुळे १०७ ३२३७६६००० ५२३०००० १८९५५००० 
साक्री १३९ ३८५२०००० ५९६५००० 
शिरपूर ९९ ३२४०८००० ४६२०००० 
शिदखेड १०० १९७८०००० ३३४९००० 
एकूण ४४५ १२४४७४००० १९१६४००० १८९५५००० १६२५५९३००० 
नंदुरबार नंदुरबार १३७ २७१४२००० ३३६४००० १७७५८००० 
शाहादा १५० ३५८३९००० ४३२८००० 
अक्राणी Yo 98 2&8 000 2303000 
अक्कलकुवा ७७ २५७६९००० ३२०२००० 
नवापूर ११४ २५११७००० ३११७००० 
तळोदा ६७ १३६९४००० १६४५००० 
एकूण ५९५ १४६८२३०००० १७९५९००० १७७५८००० १८२५४७००० 
जळगांव अंमळनेर ११९ २००८१००० 
भडगाव ४९ १३१७२००० 
भुसावळ ३९ १४४५९००० 
बोदवड ३९ ७०३४००० 
चाळीसगाव ११३ ३३७१०००० 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


ee | ted [ce | ae ee | ee | 
(4 नाव ४४ वाती 2494266) 24942688) 2494262) 
चोपडा ९० २५१६८००० 
धरणगाव ७५ १४५८५००० 
एरंडोल ५२ १३८७८००० 
जळगाव ६९ १९८८१००० 
जामनेर १०७ २९४१५००० 
मुक्ताईनगर ६१ १४६१९००० 
पाचोरा १०० २४०८७००० 
पारोळा ८४ १६६७७००० 
रावेर ९५ २६७१९००० 
यावल ६७ २१६७७००० 
एकूण | ११५९ २९५१६२००० २९५१६२००० 
qo | अहमदनगर | अकोले १४१ २७८५१००० 
संगमनेर १४२ ४३५६७००० 
कोपरगाव ७२ २३४१५००० 
श्रीरामपूर Yo 488g 0000 
रहाता Yo २७४७६००० 
राहुरी ८१ २६०२१००० 
शेवगाव ८८ २१०४९००० 
पाथर्डी १०४ २३३५८००० 
अहमदनगर १०१ २९१०७००० 
पारनेर ११२ २६९१३००० 
श्रीगोंदा ८४ २८६८७००० 
Heid ७२ १७९८२००० 
जामखेड ५५ ११७३८००० 
नेवासा ९७ ३१११५००० 
एकूण | १२४९ ३५८२३९००० ३५८२३९००० 
११ । पुणे आंबेगाव ९९ २१९२८००० 
बारामती ९७ ३०७७१००० 
भोर १५४ १७४७७००० 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


ee | ted [ce | ae 0 ee | 
| दाद समिती ग्रामपंचायती | २6१५२६६४) | २५१५२६४६ | २५१५२६२८) 

दौंड ७३ ३२३८६००० 

हवेली ७० २७१२४००० 

इंदापूर ९७ ३४५३१००० 

जुन्नर १४३ ३९२४१००० 

खेड १४५ 33099000 

मावळ ९० २३६६८००० 

मुळशी ८१ १२३१४००० 

पुरंदर ८८ १९५३१००० 

शिरूर ८९ 38209000 

वेल्हा ६५ ५४१५००० 

एकूण | १२९१ ३३२२९८००० ३३२२९८००० 

१२ | सातारा जावळी (मेढा) १२१ १०४५६००० 

वाई ९७ १७१६७००० 

सातारा १८० ३१०६०००० 

फलटण ११७ २७८९१००० 

महाबळेश्वर ७६ ४५३३००० 

मान ९५ १९४६१००० 

कोरेगाव १२० २००२३००० 

खटाव ११५ २२६३४००० 

खंडाळा ६३ ११८५४००० 

कराड १७५ ४६२४४००० 

पाटण २२५ २८६८८००० 

एकूण १३८४ २४००११००० 280099000 

१३ | सांगली आटपाडी 4Q 92030000 

जत ११६ ३०७०९००० 

कडेगाव ५४ १३७५१००० 

कवटठे- ५९ 98983000 

महाकाळ 

खानापूर- ६३ ११९३१००० 

विटा 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


ee | teed [ce | ae ee | ee | 
* | तत ग eS [2100000001 0 0010:00. 

मिरज ६३ ३६७६९००० 

पलुस ३३ १४५४४००० 

शिराळा ९१ १५५२७००० 

तासगाव ६८ २२३७३००० 

वाळवा- ९४ ३६८४२००० 

इस्लामपूर 

एकूण ६९३ २०८६१९००० २०८६१९००० 

१४ | सोलापूर अक्कलकोट ११५ २५३१०००० 

बार्शी १२३ २३२५०००० 

करमाळा १०५ 23440000 

माढा १०५ 300०0४५००० 

माळशिरस ९४ ३७१७२००० 

मोहोळ CG २४०४६००० 

मंगळवेढा ७२ १८३६६००० 

उ.सोलापूर ३६ ११०८९००० 

पंढरपूर ८९ ३४७०१००० 

सांगोला ७१ २९१०३००० 

द. सोलापूर ८१ २७०५८००० 

एकूण ९७७ २८३६९०००० २८३६९०००० 

१५ | कोल्हापूर | करवीर ११८ ५११९९००० 

गडहिंग्लज ८९ २०२१८००० 

राधानगरी ९८ २०९३३००० 

चंदगड १०९ १८५५३००० 

पन्हाळा १११ २६८६३००० 

भुदरगड ९७ १५६३९००० 

शाहुवाडी १०६ १८९००००० 

आजरा 93 १०७२४००० 

गगनबावडा २९ ३७४९००० 

शिरोळ 4 30423000 

कागल ८३ २४११५००० 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


ee | ter [ce 0 ee | 
* | तत गण वयो 0000000001 0 0010:00 
हातकणंगले ६० ४७२४४००० 
एकूण १०२५ २८८७२०००० २२८८७२०००० 
१६ | छत्रपती छत्रपती ११५ ३६२५५००० 
संभाजीनगर | संभाजीनगर 
पैठण ११० ३२२८९००० 
गंगापूर १११ ३४६१५००० 
वैजापूर १३५ २८४५१००० 
कन्नड १३८ ३१४७१००० 
खुलताबाद ४० १०६९०००० 
सिल्लोड १०४ ३१६२६००० 
फुलंब्री ७१ १५६६४००० 
सोयगाव ४६ ११०८२००० 
एकूण ८७० २३२१४३००० २३२१४३००० 
१७ | जालना जालना १२३ २४५६६००० 
बदनापूर (98 १४८७३००० 
अंबड १११ २३४९४००० 
घनसावंगी ९६ २०२७५००० 
परतुर ८१ १४९४४००० 
मंठा ९२ १५१५१००० 
भोकरदन १२४ २९५९६००० 
जाफ्राबाद ७२ १५४३०००० 
एकूण ७७८ १५८३२९००० १५८३२९००० 
१८ | परभणी सेलू ८२ १२८३५००० 
जितूर १३६ २४८७१००० 
परभणी ११७ २४१७४००० 
मानवत ४९ ८९२९००० 
पाथरी ४९ १०७११००० 
सोनपेठ ४२ ७७३७००० 
गंगाखेड ८४ १६०९१००० 
पालम ६६ १०५३९००० 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


ee | tet [ce | ae ee | ee | 
018 ताव समिती | आमपंचायती | «१५२६६४ |. २५१५२६४६ | _२५१५२६२८) 
पुर्णा ७८ १४८८६००० 
एकूण ७०३ १३०७७३००० १३०७७३००० 
१९ | हिंगोली हिंगोली १११ १९२४४००० 
वसमत ११९ २४१४०००० 
कळमनुरी १२५ २२७२२००० 
सेनगाव १०७ २०५००००० 
औंढा १०१ १८२५६००० 
नागनाथ 
एकूण ५६३ १०४८६२००० १०४८६२००० 
२० | बीड अंबाजोगाई ९९ २०४७५००० 
आष्टी १२५ २४१७७००० 
बीड १७५ २९०६२००० 
धारूर ५६ १०५७५००० 
गेवराई १३८ ३१७८६००० 
केज ११४ २२२८०००० 
माजलगाव ९१ २१५३८००० 
परळी ९० १९८७६००० 
पाटोदा ५५ १०७७१००० 
शिरूर- 42 १२६२८००० 
कासार 
वडवणी ३५ ७८२३००० 
एकूण १०३० २१०९९१००० २१०९९१०००९ 
२१ | नांदेड नांदेड ७३ १७८६३००० 
अर्धापूर ३९ ८८६६००० 
मुदखेड Yo ९६२७००० 
कंधार ११६ २३६२०००० 
मुखेड १२९ २७९०५००० 
देगलूर ९० १८१६९००० 
बिलोली 93 १४७२४००० 
नायगाव ८० १७६१८००० 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


| ae समिती | ग्रामपंचायती | ८१५२६६४) | २५१५२६४६ | 24942622) 
धर्माबाद ४५ ६५९३००० 
हदगाव १२५ २४४२०००० 
किनवट १३४ २२९८९००० 
भोकर ६६ ११०३२००० 
हिमायतनगर 42 ९३०५००० 
माहूर ६० ९०७८००० 
उमरी दट ८९४६००० 
लोहा ११८ २२८४४००० 
एकूण १३०८ २५३५९९००० २५३५९९००० 
२२ | धाराशिव धाराशिव १११ ३१३५३००० 
तुळजापूर १०५ २३०९५००० 
उमरगा ८० २१९३६००० 
लोहारा ४२ ११०६८००० 
कळंब ९१ २०१२१००० 
वाशी ४० ७५९९००० 
भूम ७४ १२०९०००० 
परांडा ७२ १२६०००००९० 
एकूण ६१५ १३९८६२००० १३९८६२०००९ 
२३ | लातूर अहमदपूर ९७ २०१७५००० 
चाकूर ७१ १६५७९००० 
लातूर ११० ३१५००००० 
औसा १०९ २८८२६००० 
निलंगा ११६ ३०३४३००० 
रेणापूर ६५ १३०२२००० 
शिरुर ४२ ७७६१००० 
(अनंतपाळ) 
उदगीर ८७ २१७५०००० 
जळकोट ४३ ८२३२००० 
देवनी ४५ ८८७८००० 
एकूण ७८५ १८७७०६६००० १८७०६६००० 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


ee | ted [ce | ae eee | ee | 
४ तात समिती | ग्रामपंचायती | _,१५२६६४॥ | २५१५२६४६ | २५१५२६२८) 
२४ | बुलडाणा | बुलढाणा ६६ २३०३१००० 

चिखली ९९ २३६८२००० 

मेहकर ९८ २३३८०००० 

लोणार ६० १३५१४००० 

देऊळगाव ४८ ९९०७००० 

राजा 

सिंदखेड ८० १६७५६००० 

राजा 

खामगाव ९७ २२७३१००० 

शेगाव ४६ ९२८०००० 

संग्रामपूर 4o 93894000 

जळगाव ४७ 43842000 

जामोद 

नांदुरा ६५ १३७५०००० 

मलकापूर ४९ ११६०८००० 

मोताळा ६५ १६७३०००० 

एकूण | ८७० २११२९६००० २११२९६००० 

२५ | अकोला अकोट ८५ १७३६०००० २२००००० १३७०९००० 

तेल्हारा ६२ १५९९८००० १९८३००० 

पातूर 49 42308000 १५९५००० 

मुतिजापूर ८६ १४२८४००० १८२९००० 

अकोला ९७ २०५७५००० २६१५००० 

बाळापूर ६६ १५०८०००० १९०८००० 

बाशीटाकळी ८२ १३३६८००० १७३०००० 

एकूण ५३५ १०८९७४००० १३८६०००० १३७०९००० १३६५४३००० 

२६ | वाशिम वाशिम ७८ १७७७१००० २३६१००० १२६४६००० 

मालेगांव ७८ १६७१४००० २२५५००० 

रिसोद ७९ १७४९५००० २२६९००० 

कारंजा ९१ १५२१६००० १९७०००० 

मनोरा ६३ १२५२५००० १९७४००० 

मंगरुळपीर ७० १४३१२००० १९५६००० 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


व | ee ee | त 
2.७ तात समिती | ग्रामपंचायती | _,१५२६६४॥ | २५१५२६४६ | २५१५२६२८) i 
Ez एकूण ४५९ ९४०३३००० १२७८५००० १२६४६००० ११९४६४००० 
२७ | अमरावती । अमरावती 48 १४८०५००० 

भातकुली ४७ १०७३९००० 

नांदगाव &¢ १२१८३००० 

खाडेश्वर 

चांदूर रेल्वे ४७ ७६६४००० १०८८००० 

धामणगाव ६२ ११७२४००० १४९९००० 

रेल्वे 

तिवसा ४५ ९६०४००० १२५३००० 

मोर्शी ६३ १४२०७००० 

वरूड && १६४७६००० 

चांदूर बाजार ६५ १८२०२००० 

अचलपूर ६८ १७३०२००० 

अंजनगाव ४७ १०७७३००० 

सुर्जी 

दर्यापूर ७३ १४४१२००० 

धारणी ६० १७१७७००० 

चिखलदरा ५१ १०४१५००० 

एकूण ८२१ १८५६८३००० ३८४०००० १८९५२३००० 

२८ | यवतमाळ । आणी ७७ १३६८७००० 

बाभुळगाव &3 ८२५८००० 

दारव्हा ८६ १६५७७००० 

दिग्रस ५५ ११४६४००० 

घाटंजी ७० १२००८००० 

कळंब ६१ ८८८१००० 

महागाव ७9६ १९०६२००० 

मारेगाव ५६ ७२८२००० 

नेर ५१ ९५३१००० 

पुसद ११८ २७७८८००० 

पांढरकवडा (98 १३१७४००० 

वणी १०० १५९८७००० 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


ee | tee [ce | ae ee | ee | 
७ तात समिती | ग्रामपंचायती । _,१५२६६४॥ | २५१५२६४६ | २५१५२६२८) 
यवतमाळ ८६ १३९२४००० 
उमरखेड ९२ २०३९६००० 
राळेगाव ७३ १०१७४००० 
झरी जामनी ५४ ८१६२००० 
एकूण ११९२ २२१६३५५००० २१६३५५००० 
२९ | वर्धा वर्धा ७५ २५४९९००० 
सेलू ६१ १०६८८००० 
देवळी ६२ १११०४००० 
आवी ६८ १०४३१००० 
आष्टी ३५ ६२५४००० 
कारंजा 4Q ८१२२००० 
हिंगणघाट ७६ १२७२४००० 
समुद्रपूर ७१ ११६०७००० 
एकूण ५०७ ९६४२९००० ९६४२९००० 
३० | नागपूर नागपूर ५४ १२९१८००० १८१३००० २००४३००० 
कामठी ४५ ११६१३००० १४४६००० 
हिंगणा ५१ १४३७५००० १८२०००० 
कळमेश्वर ४९ ८८८५००० ११६९००० 
काटोल ८२ १११८०००० १५००००० 
नरखेड ६८ ११३२८००० १५९०००० 
सावनेर ७४ १९०४८००० २३२३००० 
पारसोनी ४८ ९४७३००० १२३८००० 
रामटेक ४८ १४२८९००० १७८२००० 
मौदा ६3 १३२६४००० १६८०००० 
उमरेड ४७ १०५०३००० १४२४००० 
भिवापूर ५६ ७१२०००० ९६८००० 
कुही 4Q 99200000 9423000 
एकूण OE १५५७९६००० २०२७६००० २००४३००० १९६११५००० 
३१ । भंडारा भंडारा ९४ १९७२४००० २३८६००० १२४४०००० 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


aE | eet [oe | ee या | ee |e 
७ तात समिती | ग्रामपंचायती | २,१५२६६४॥ | २५१५२६४६ | २५१५२६२८) 

मोहाडी ७६ १४६८३००० १८०५००० 

तुमसर aC) १८९९६००० २३२४००० 

लखानी ७१ १२१४९००० १४७१००० 

साकोली ६२ ११७३८००० १४४८००० 

लाखांदूर ६२ ११९२५००० १४५४००० 

पावनी ७९ १३८११००० १६९४००० 

एकूण ५४१ १०३०२६००० १२५८२००० १२४४०००० १२८०४८००० 

32 गोंदिया गोदिया ११७ ३०२७४००० ३६१३००० १४००७००० 

तिरोडा ९५ १५८३४००० १९३०००० 

आमगाव ५७ १००७२००० १२२५००० 

सालेकसा ४१ ८५७३००० १०८६००० 

देवरी ५५ १०४७५००० १५००००० 

गोरेगाव ५६ १२१७१००० १५१३००० 

सडक- ६३ ११४९०००० १४५४००० 

अर्जुनी 

अजुंनी ७० १४५४७००० १८४२००० 

मोरगांव 

एकूण ५४७ ११३४३६००० १४१६३००० १४००७००० १४१६०६००० 

33 | चंद्रपूर चंद्रपूर ४२ १२८६४००० 

मूल ४७ ९०१०००० 

सावली GB 40203000 

सिंदेवाही Yo ९८२९००० 

नागभीड ५१ १०५३७००० 

ब्रम्हपुरी ७५ १३६४१००० 

पोभुर्णा ३१ ४६६१००० 

बल्लारपूर १७ ४७९३००० 

चिमूर ९२ १३९०९००० 

भद्रावती ६८ १०१३९००० 

राजुरा ६५ ११३४३००० 

कोरपना 42 ९७८०००० 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२४/प्र.क्र.११८/वित्त-४ 


त्या eal वि 
(4 नाव हाती २५१५२६६४) २५१५२६४६) २५१५२६२८) टं 

जिवती ३६ ६०५५००० 
गोडपिंपरी Yo ७४५६००० 
वरोरा ८१ १३०७८००० 

एकूण ८११ १४७२९८००० १४७२९८००० 
३४ | गडचिरोली | अहेरी ३९ १०३०२००० 
आरमोरी ३३ ७४३१००० 
भामरागड १८ २७७१००० 
चामोर्शी ७५ १६९९४००० 
धानोरा ६० ७९६३००० 
देसाईगंज २० ५७४६००० 
एटापल्ली २८ ७०८०००० 
गडचिरोली ५१ ९५८४००० 
कोरची २७ ३८९७००० 
कुरखेडा ४५ ८२७३००० 
मुलचेरा १६ ४७९९००० 
सिरोंचा 3९ ६७२०००० 

एकूण | ४५१ ९१५६०००० ९१५६०००० 

एकूण रक्‍कम २७०६० ६२१३५६७००० १३४७००००० १२९४००००० ६४७७६६७००० 

PRABHAKAR -- van 

BHOIR ———— 

(राजेश भोईर) 
BF सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


